जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग येथील 
शल्यचिकित्सा कार्यालय व वेअर हाऊस या 
इमारतीवर अतिरिक्‍त दोन मजल्याचे बांधकाम व 
विद्युतीकरण करणे या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीए-२०२३/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: १) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/संवैशिवसं 
/शावैमअ/शल्यचिकित्सवेअरहाऊसदोनमजले/२५४७/आय-प/२३,दि.२३.०८.२०२३ 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे 
शासकीय महाविद्यालय सन २०२१-२२ वर्षापासून सुरु झालेले आहे.सद्यस्थितीत महाविद्यालयाच्या 
सन २०२३-२४ च्या तृतीय वर्षाच्या १०० विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु असून जिल्हा रुग्णालय, 
अलिबाग हे महाविद्यालयाशी संलग्नित करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद,नवी 
दिल्ली यांच्या मानकांची पुर्तता तसेच शैक्षणिक हितास्तव जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग, येथील 
शल्यचिकित्सा कार्यालय व वेअर हाऊस या इमारतीवर अतिरिक्‍त दोन मजल्याचे बांधकाम व 
विद्युतीकरण करणे या कामांना आवश्‍यक रुपये ६,३६,२५,२२३/- (रुपये सहा कोटी, छतीस लक्ष, 
पंचवीस हजार, दोनशे तेवीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव अदांजित किमत 


गि Construction of Additional Second & Third floor of Civil Surgeon 834,319,949 
Office & Ware house Building at District Civil Hospital Alibag, 
Dist.Raigad 


2. | Providing Electrical installation with Fire alarm and Fire Fighting २,००,८८,०७२ 
submersible water pump set CCTV solar PV System, Projector & 
DG Set etc in Civil Surgeon Office & Ware House Building at 
Alibag, Dist. Raigad 


एकूण ६,३६,२५,२२२ 


अटी :- 


१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 
२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२३/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१ 


४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


७ इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. वित्तविभाग, झासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (9) नुसार प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१७५३०६४५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S U D ) H | R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8240 
J AYA 6eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8 
£C38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF111 
H ETTY 1D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: Se) 11:17:37 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२३/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१ 


८० 6२ ७ @ 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग 
., अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 


निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


